प्रतिक्षमतेचा विस्तारित लस टोचणी/ 
सार्वत्रिक कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७२/प्र.क्र.८३/ PH. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १७ ऑक्टोंबर, २०१९ 

वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१९/२७२/ प्र.क्र.८३/कुक, 

दिनांक : १५.०३.२०१९ 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/कक्ष ५/ 
टे ५/४४२ अस्थायी पदे/ ३५०९-१०/१९, दि.०३.१०.२०१९ 

३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.११.०९.२०१९ 
प्रस्तावना - 

प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी / सार्वत्रिक लसिकरण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ अन्वये दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर अस्थायी पदास दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय- 

प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी / सार्वत्रिक लसिकरण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि. २९.०२.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. दरम्यानच्या 
काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन सदर पदांचा विभागाच्या 
आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबत आरोग्य संचालनालयाने सत्वर कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरीता ४४२ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या 
अर्थसंकल्पात खालील लेखाशिर्ष १व २ खाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७२/प्र.क्र.८३/ GH. 


ANY १ :- आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण-१०३- माता व बाल आरोग्य -(09) (०४)- 
प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत कार्यक्रम, (२२११ ०३६३) राज्य क्षेत्र 

लेखाशीर्ष २ :- आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण-१०३- माता व बाल आरोग्य -(०१) (१२)- 
प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत कार्यक्रम, (२२११ ०६२१) स्थानिक क्षेत्र. 


3 सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक 
दि.११/०९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१७११०५४०१८१७ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Health Department, postalCode=400032, 

J a al S h e i st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781de5 

e daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

S a al S h e I Ta d a V | serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 8f6d46fea 
b420783e12f260504f402b54de8c476, cn=Jamsher 
Samsher Tadavi 
Date: 2019.10.17 15:43:24 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती (कु.क.). 


io 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७२/प्र.क्र.८३/ कु.क. 


विवरणपत्र 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लचटोचणी कार्यक्रम/सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी मंजूर असलेल्या २१२७ पदांचा तपशिल. (पैकी ४४२ अस्थायी पदे) 
क्र: अस्थायी-२०१९/२७२/प्र.क्र.८३/कुक, दि. १७ ऑक्टोंबर,२०१९ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या स्थायी अस्थायी 
शिक २ ३ 1 ४ | 4 
(१ झासकोय मुख्यालयीन संघटना 
ae उपसंचालक (विलटो), वर्ग-१ |---| Pe _ ees = | 
2 अधिक्षक, वर्ग-३ at a ee शिळ = I 
3 सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-३ a a ॥. १८. | = 
8 आरोग्य पर्यवेक्षक, वर्ग-३ & षु aa 
4 वाहन चालक, वर्ग-३ २ ie तक ee 
& कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ ३ ३ 10 
७ शिपाई, वर्ग-४ २ २ a 


एकूण (आ) a 2 


(२) जिल्हा पातळीवरील सद्य:स्थितीखाली चाळू असलेला कर्मचारी वृंद 


ez वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक, वर्ग- १८ १६ २ 
२ लस टोचक (आरोग्य कर्मचारी) वर्ग.२ १५०८ १२८४ २२४ 
३ वाहन चालक, वर्ग-३ २४ २० ४ 
४ कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ २४ १८ & 
षु वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक, वर्ग-३ ३६ २६ शिक आ ० 
& गटस्तर पर्यवेक्षक (आरोग्य सहाय्यक) वर्ग-३ ३४३ २८८ ५५ 
७ गटस्तर पर्यवेक्षक (आरोग्य सहायक) वर्ग-३ १७ |“ "| १७ 
८ लस टोचक, वर्ग-३ eee | a fe ०० 
९ शिपाई, वर्ग-४ २५ १९ & 

एकूण (ब) २०९५ १६७१ ४२४ 


(३) सार्वत्रिक लसीकरण 


Le वाहन चालक, वर्ग-३ ¢ Loe त्रि 
२ परिचर, वर्ग-४ ८ Ee ८ 
एकूण (क) १६ Le | १६ 

एकूण (अ--ब--क) २१२७ १६८५ ४४२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


